भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित 
जमिनीचा मा. दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या 
निर्णयानूसार भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या 
कलम १८ व २८-अ नुसार वाढीव मोबदला अदा 
करण्यास्तव निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२१/२७७/प्र.क्र.१००/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२२ 


१) महसूल व वन विभाग झासन निर्णय क्र.अकवा/न्यायप्रकरण/१०९९/प्र.क्र.१५२/अ-४, दि. २४/१२/२००३ 

२) महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र.:-बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.६७/ब-१, दि. ९/३/२०१८ 

३) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२१/पुनर्वसन/कक्ष-१/कावि-४८, दि. १८/०६/२०२१ 

४) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२१/पुनर्वसन/कक्ष-१/कावि-४९, दि. २३/०६/२०२१ 

५) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२१/पुनर्वसन/कक्ष-१/कावि-५०, दि. 3/08/2024 

६) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२१/पुनर्वसन/कक्ष-१/कावि-५१, दि. २३/०६/२०२१ 

७) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र. २०२१/पुनर्वसन/कक्ष-१/कावि-१४६, दि. १/११/२०२१ 
प्रस्तावना - 

लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता जमिनी संपादित करताना भूसंपादन 

अधिकाऱ्यांकडून मोबदला देण्याबाबत अंतिम निवाडे पारित करण्यात आले होते. सदर निवाड्यानुसार संबंधित 
भूधारकांना जमिनीचा मोबदला मान्य नसल्याने, त्यांनी भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ नुसार 
वाढीव मोबदला मिळण्याबाबत मा. दिवाणी न्यायालयामध्ये शासनाविरुद्ध प्रकरणे दाखल केली असता मा. 
दिवाणी न्यायालयाने भूधारकांना वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय दिला आहे. सदर निर्णयाविरुद्ध अपील न 
करण्याबाबत विधी व न्याय विभाग, औरंगाबाद यांनी अभिप्राय दिले आहेत. तसेच एलएआर क्र. ८३६/१९९७ व 
एलएआर क्र. २९८/१९९६ प्रकरणी भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम २८-अ मधील तरतुदीनुसार, मा. 
दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संपादित जमिनीचा वाढीव मोबदला अदा करण्याबाबत विभागीय 
आयुक्‍त, औरंगाबाद यांच्याकडून संदर्भाधीन क्र. ३ ते ७ येथील पत्रांन्वये एकूण रक्‍कम रूपये ८१,८४,४५८/- 
एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली होती. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने सदर रक्‍कम 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित जमिनीचा मा. दिवाणी 
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भूसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ व कलम २८-अ मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२१/२७७/प्र.क्र.१००/र-८ 


तरतुदीनुसार खालील तक्त्यात नमूद एकूण ५ प्रकरणात वाढीव मोबदला अदा करण्याकरिता विभागीय 
आयुक्त, औरंगाबाद यांनी मागणी केल्यानुसार एकूण रक्‍कम रुपये ८१,८४,४५८/- वितरीत करण्यास शासन 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
- एलएआर क्रमांक नाव मागणी वितरीत 
क्र. केलेला निधी करावयाचा निधी 


श्री. वसंत शांकर मोरे व इतर, रा. हसलगण, 
ता. औसा, जि. लातूर 
श्री. नबी मुल्ला शोख व श्री. बसवंतआप्पा 
भाऊराव भागुडे (मयत) व श्रीमती 
कलावंतीबाई बसवंतआप्पा रा. संक्राळ, ता. 
औसा, जि. लातूर 
श्री. दिलीप व्यंकटराव पाटील रा. जवळगा 
(पोमादेवी), ता. औसा, जि. लातूर १00 ee NSE 
श्री. ज्ञानोबा गोविद कवळे (कांबळे), श्री. 
क्र.९७/२००५ व | महिंद्र (मच्छिंद्र गोविंद कवळे (कांबळे) रा. 


र क्र. ८३६/१९९७ २,४३,७५६/- २,४३,७५६/- 


२ | क्र. २९८/१९९६ २,९८,१४८/- २,९८,१४८/- 


३ | क्र. ८५१/२००० 


8 तुंगी ,५७, ३६७/- ,५७,३६७/- 
१ = 3,49, 36 3,40, 36 
ता. औसा, जि. लातूर 
डं श्री. पंडित भीमराव शिक व श्री. Garda 
"९१०७ a a वकती 
4 s भीमराव शिर्के रा. ,ता. लोहारा, जि. | ११,१४,२२१/-। ११,१४,२२१/- 
FJ ७१६/२००९ eerie 
उस्मानाबाद 
एकूण- ।८१,८४,४५८/- | ८१,८४,४५८/- 
२. त्यानुसार, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता संपादित जमिनीचा मा. 


दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भुसंपादन अधिनियम, १८९४ च्या कलम १८ व २८-अ मधील 
तरतुदीनुसार वाढीव मोबदला अदा करण्यासाठी सन 2029-2022 या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर 
उपलब्ध तरतूदीतून रुपये ८१,८४,४५८/- (रुपये एक्क्याऐंशी लक्ष चौर्‍्याऐंशी हजार चारशे अठ्ठावन्न फक्त) एवढा 
निधी “मागणी क्रमांक सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च, ०१ 
पुनर्वसन, २०१ इतर पुनर्वसन योजना, (००) (००) (०१) इतर पुनर्वसन योजना (अनिवार्य) (४२३५ ०१०८) ५०-इतर 
खर्च (भारित)” या लेखाञ्लीर्षाखाली विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांना खालील अटींच्या अधीन राहून उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी भूधारकांना अदा करण्यासाठी परिगणना केलेली 
वाढीव मोबदला रक्‍कम अंतिम व योग्य असल्याची खातरजमा करुन, उपलब्ध करुन दिलेली उपरोक्‍त 
रक्‍कम भूधारकांना तात्काळ अदा करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२१/२७७/प्र.क्र.१००/र-८ 


२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढीव मोबदला मंजूरीचे आदेशा 
तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३) अदा करण्यासाठी मंजूर केलेल्या बाबी व्यतिरिक्त अन्य बाबींवर अनुदान खर्च होणार नाही यांची विभागीय 
आयुक्त यांनी दक्षता घ्यावी. 

४) या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपेक्षा जास्त निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च होणार नाही 
याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 

५) मा. न्यायालयाचा निर्णयानुसार वाढीव मोबदला अदा करण्यास विलंब होणार नाही यांची संबंधितांनी दक्षता 
घ्यावी. तसेच न्यायालयीन प्रकरण असूनही, मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एवढ्या विलंबाने निधी 
मागणी सादर करण्यास जबाबदार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. 

६) सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र. सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण यावरील भांडवली खर्च, ०१ पुनर्वसन, २०१ इतर पुनर्वसन योजना, (००) (००) (०१) इतर पुनर्वसन 
योजना (अनिवार्य) (४२३५ ०१०८) ५०-इतर खर्च (भारित) या लेखाशीर्षांतर्गग कोणताही निधी शिल्लक 
राहणार नाही अथवा सदर आदेझान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational 
Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित अधिकारी 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

७) मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्रमांक सी-०९, मुख्य लेखाशीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील 
भांडवली खर्च, ०१ पुनर्वसन, इतर पुनर्वसन योजना, (००) (००) (०१) इतर पुनर्वसन योजना (अनिवार्य) 
(४२३५ ०१०८) ५०-इतर खर्च (भारित) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या 
खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना सादर करावेत. 
तद्नुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी 
प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 

८) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील निधी संबंधित 
खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महाळेखापाल कार्यालयाच्या Reconcillation Slip सह शासनास न चुकता 
सादर करावीत. 

९) संबंधित अधिकारी यांनी या आदेझान्वये वितरीत निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र Utilisation Certificate 
महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/शासनास तातडीने सादर करावे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०३१३०९१५३२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY MAROTI JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), औरंगाबाद 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्व-२०२१/२७७/प्र.क्र.१००/र-८ 


2. 


उप आयुक्‍त (पुनर्वसन), औरंगाबाद. 

जिल्हाधिकारी, लातूर. 

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, औसा-रेणापूर . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, उमरगा. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 

. महसूल व वन विभाग,कार्यासन ब-१,मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. महसूल व वन विभाग,पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. निवडनस्ती कार्यासन र-८, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 


kK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


